येवला, जिल्हा नाशिक येथे जिल्हा व अतिरिक्त 
सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत व 
त्याकरीता आवः्‌यक पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. न्यास्थाप १११९/८५७ /प्र.क्र.१८३/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ९ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा :- १.मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. BW)A-9209/2099/28E3/3G233, 
दि.१५/११/२०१९ व क्र. 8(/0॥-१२०१/२०११/५६/९६२, दि.९/४/२०२०. 
२.जिल्हा न्यायालय, नाशिक यांचे क्र.इमारत/१०२२४/२०१९, दि.१८/१२/२०१९ व 
क्र.इमारत/५३७३/२०२०, दि.६/८/२०२० 
३. वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१/आपुक,दि.०३/०३/२०२२ 
रोजीचे पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 
४.वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०२२/प्र.क्र.०६/आ.पु.क. दि.२३/०५/२०२२ 
रोजीचे पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 
प्रस्तावना:- 


मा.उच्च न्यायालयाच्या दि. ४/४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात 
विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान ५०० असावी. 
त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता 
असावी. मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने येवला, जि. नाशिक 
येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या “ न्यायालय स्थापना 
समितीने ” मान्यता दिली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीने व मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानुसार सदर 
न्यायालय स्थापनेस व त्याअनुषंगाने पदनिर्मितीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


येवला, जिल्हा नाशिक येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरीता 
पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार, न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून १९ नियमित पदे निर्माण 
करण्यास व ६ मनुष्यबळांच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय,येवला,जि.नाशिक (अस्थायी पदे) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
ia जिल्हा न्यायाधीडा- ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०- ६३०७० ae 
q 
2 अधीक्षक एस-१६ : ४४९००-१४२४०० | तै... || 
३ लघुलेखक WS -१ ।एस-१७ : ४७६००-१५११०० ae 
४ वरिष्ठ लिपिक एस -८ : २५५००-८११०० ४ 
षु कनिष्ठ लिपिक | TA- & : १९९००-६३२०० ९ 
&  बेलिफ एस-६ : १९९००-६३२०० 3 
एकूण | ||| वर 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप १११९/८५७/प्र.क्र.१८३/कार्यासन ११ 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
a वाहनचालक PF | 
२ पुस्तक बांधणीकार PF | 
३ शिपाई-पहारेकरी ३ 
४ सफाईगार 1 १ | 
एकूण र 


बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे 
पालन करण्याची दक्षता न्यायालयाने घ्यावी . 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, 2098, न्यायदान,१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालय, (02) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवार्य )” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८९/आपुक, 
दि.१५.१२.२०२१ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.६६९/व्यय-५,दि.१२.१०.२०२२ अन्वये तसेच दि. १२.१०.२०२२ 
रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११०१५२३३०९२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE 
(नि.वि.जिवने) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव 
प्रति, 
१ मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
४ सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
a: सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप 9999/2 40 /प्र.क्र.१८३/कार्यासन ११ 


महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक (निरीक्षणे- १) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, जि. नाशिक 

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीडा-१, येवला, जि. नाशिक 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 


वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५/ सेवा-९ /आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 


विधि व न्याय विभाग, १२,१३,२३, व २४, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


